फोर्ट, मुंबई येथील सी. टी. at. aaa 
इमारतीतील व कस्टमर सर्व्हिस सेंटर अँन्ड 
लिगल सेक्ठानची जागा मुंबई उच्च न्यायालयास 
भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. :- एचसीटी-५२२३/५९७/प्र.क्र.१३८/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जुन , २०२४. 
संदर्भ :- १) प्रबंधक (मूळ शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई यांची पत्रे क्र. C.S./CTO ॥॥॥&७//३५६०, 
दि. २४/११/२०२३, क्र. १११, दि. १२/०१/२०२४ व क्र. १५६८, दि. ०७/०५/२०२४. 


प्रस्तावना :- 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई च्या कामकाजात झालेली प्रचंड वाढ विचारात घेता, सध्या 
कार्यरत जागा अपुरी असल्याने, भारत संचार निगम लिमिटेडची (85॥_-बीएसएनएल) फोर्ट, 
मुंबई येथील सीटीओ (CTO) SARA इमारतीच्या तळ व पहिल्या मजल्यावरील एकूण ८,३५९ .७६ 
चौ.फुट व सीटीओ इमारतीतील कस्टमर सर्व्हिस सेंटर अँन्ड लिगल सेक्ठानची, तळ 
मजल्यावरील १८०७.२५ चौ. फुट जागा (कारपेट) अशी एकूण १०,१६७.०१ चौ.फुट इतकी जागा 
मुंबई उच्च न्यायाळयास भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन देण्यास तसेच त्यासाठी येणाऱ्या आवर्ती व 
अनावर्ती खर्चास मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव उच्च न्यायालय प्रज्ञासनाने त्यांच्या संदर्भाधीन 
Tarde शासनास मान्यतेकरिता सादर केला आहे. यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहे. 
शासन निर्णय :- 

भारत संचार निगम लिमिटेडची फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस (सी.टी.ओ.) 
अनेक्स इमारतीतील तळ व पहिल्या मजल्यावरील एकूण ८,३५९.७६ चौ.फुट व सीटीओ 
इमारतीतील कस्टमर सर्व्हिस सेंटर अँन्ड लिगल Paral, तळ मजल्यावरील १८०७.२५ चौ. 
फुट जागा (कारपेट) अशी एकूण १०,१६७.०१ चौ.फुट इतकी जागा, प्रती चौ. फुट प्रती माह 
रु. ४१७/- या दराने मुंबई उच्च न्यायालयास कार्यालयीन वापराकरिता भाडेतत्वावर उपलब्ध 
करुन घेण्यास व त्यासाठी खाळीळ तक्त्यात दर्शविल्यानुसार येणाऱ्या वार्षिक आवर्ती 
रु. ६,००,३३,३४७/- (पूर्णाकात) (अक्षरी रुपये सहा कोटी तेहतीस हजार तीनशे सत्तेचाळीस 
फक्त) इतक्या व अनावर्ती रु. १,२७,१८,९२९/- (पूर्णांकात) (अक्षरी रुपये एक कोटी सत्तावीस लक्ष 
अठरा हजार नऊशे एकोणतीस फक्त) इतक्या खर्चास तसेच सदर भाडेदरात प्रतिवर्षी 4% वाढ 
करण्यास सदर आदेशान्वये शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२३/५९७/प्र.क्र.१३८/का.४ 


खर्चाचे स्वरुप खर्चाची बाब सी.टी.ओ. पहिला मजला ३७०६.७१ चौ.फुट -- 
तळ मजला ४६५३.०५ चौ.फुट :-कस्टमर 
सर्व्हिस सेंटर अँन्ड लिगल PRA १८०७.२५ 
चौ.फुट अशी एकूण १०,१६७.०१ चौ. फुट जागा 
२ ३ 


आवर्ती खर्च भाडेदर मासिक :- रु. ४२,३९,६४३.१७/- 
(प्रती चौ. फूट प्रती माह रु. ४१७/- याप्रमाणे) वार्षिक :- रु. ५,०८,७५,७१८.०४/- 
परिचालन आणि देखभाल दुरूस्ती आकार मासिक भाडेदरात समाविष्ट 
वस्तु व सेवा कर मासिक :- रु. ७,६३,१३५.७७/- 
(१८% प्रमाणे) वार्षिक :-रु. ९१,५७,६२९.२४/- 
एकूण आवर्ती खर्च मासिक - रु. ५०,०२,७७९/- 
(पूर्णांकांत) वार्षिक :- रु. ६,००,३३,३४७/- 

अनावर्ती खर्च सुरक्षा अनामत (बिनव्याजी) रु. १,२७,१८,९२९.५१/- 


(३ महिन्यांच्या मासिक भाडेखर्चाइतकी) (४२,३९,६४३.१७% 3) 


एकूण अनावर्ती खर्च (पूर्णांकांत) रु. १,२७,१८,९२९/- 


२. उपरोल्लेखित प्रति चौ. फुट भाडेदरात प्रतिवर्षी ५१% इतकी वाढ होईल. त्यासाठी प्रतिवर्षी 
मंजूरी देण्यासाठी स्वतंत्र आदेडा शासनामार्फत निर्गमित केले जाणार नाहीत. 
३. यानुषंगाने संबंधितांशी उचित तो करार करुन, कराराची एक प्रत्र शासनास सादर करावी. 
४.  याप्रित्यर्थचा खर्च हा “मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान (भारित), १०२ उच्च न्यायालये 
(०२)(०१) प्रबंधक, मूळ शाखा, (२०१४ ००७४) १४ भाडे, पट्टी व कर ” या लेखाशिर्षाखालील त्या 
त्या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. त्याकरीता विहीत पध्दतीने निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात यावा. 
५. प्रस्तुत आदेश हे वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग एक, 
अनुक्रमांक १०, नियम ११५ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये तथा वित्त 
विभागाकडील अनौ. संदर्भ क्र. ६०१/व्यय ५, दि. ०४/०६/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या 
विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२७१०५९३७२८१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VILAS VASANT GAIKWAD 


(विलास व. गायकवाड) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२३/५९७/प्र.क्र.१३८/का.४ 


मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री, विधि व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता विधान परिषद/विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 

मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई ४०००३२. 

प्रबंधक (मूळ शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

महाव्यवस्थापक (एल अँण्ड बी), बी.एस.एन.एल. लिमिटेड, सांताक्रुझ (प), मुंबई - ४०० ०५४. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय मुंबई. 

कार्यासन २३/२४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


